चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यासाठी 
गटशिक्षणाधिकारी व अधिक्षक (शा.पो.आ.) ही 
२ पदे विभागाच्या आस्थापनेवरील समकक्ष 
वेतनश्रेणीमधून उपलब्ध करुन देण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र. पदनि-२०२२/प्र.क्र.५२/प्रशा-५ 
चौथा मजला, मंत्रालय विस्तार इमारत 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई 
दिनांक:-१५ मार्च, २०२३ 


वाचा:- १) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१००२/(१५९/०२)/ 
प्रशा-५, दिनांक १७ मार्च, २००३ 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक संकीर्ण-१००२/ 
(१५९/०२)/ प्रशञा-५, दिनांक ६ एप्रिळ, २००४ 
प्रस्तावना :- 
चंद्रपूर जिल्हयातील जिवती तालुक्‍्याकरीता गटशिक्षणाधिकारी तसेच अधिक्षक (शालेय 


पोषण आहार) ही २ पदे शालेय शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या आकृतीबंधातील 


समकक्ष वेतनश्रेणीमधून उपलब्ध करुन देण्याची बाब विचाराधीन होती. त्याबाबत पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
मुंबई विभागातील शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद ठाणे या कार्यालयातील उल्हासनगर 


तालुक्यासाठी मंजूर असलेले गट शिक्षणाधिकारी हे पद चंद्रपूर जिल्हयातील जिवती पंचायत 


समितीसाठी गट शिक्षणाधिकारी म्हणून वर्ग करण्यात येत आहे. तसेच, राज्य शैक्षणिक संशोधन 


व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे या कार्यालयातील गायन वादक शिक्षक हे समकक्ष 


वेतनश्रेणीमधीळ पद अधीक्षक (शाळेय पोषण आहार) म्हणून वर्ग करण्यात येत आहे. अशा 


प्रकारे समकक्ष वेतनश्रेणीतील वर्ग करण्यात येणारी एकूण २ पदे ही विभागाच्या क्षेत्रीय 


आस्थापनेवर मंजूर असून, ती त्या संबंधित आस्थापनेवरुन कमी करून चंद्रपूर जिल्हा 


परिषदेतील जिवती तालुक्यासाठी समकक्ष वेतनश्रेणी मध्ये वर्ग करण्यात येत आहेत, सदर वर्ग 


करण्यात येणा-या पदांचा सविस्तर तपशील सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात eatfavara 


आलेला आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र.५२/प्रशा-५ 


२. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 


असून, त्याचा संकेताक २०२३०३१५१८४६४८८४२१ असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANTOSH BASAVESHWAR : ना, 
MAMADAPURE 


(संतोष ममदापुरे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२. आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे 

४. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 

५. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

६. शिक्षण संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. शिक्षण संचालक, शिक्षण संचालनालय (योजन) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. महालेखापाल २-महाराष्ट्र (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

१०.सर्व सह सचिव/ उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.सर्व अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर 

१३.शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / योजना ), गोंदिया 

१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया 

१५.निवडनस्ती / प्रजा-५. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र.५२/प्रशा-५ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.आढावा-२०२३/प्र.क्र.१५/प्रशा-५, दिनांक १५ मार्च, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


क्र. ज्या कार्यालयातून पद कमी करण्यात येत आहे, अशा पदांचा तप्ील ज्या कार्यालयामध्ये पद वर्ग करण्यात येत आहे, अशा पदांचा 
तपशील 
१ कार्यालय पदनाम ।ग | वेतन मंजूरपद | याशा | वर्गकेल्या कार्यालय पदनाम । गट | वेतन श्रेणी | वर्ग करण्यात 
ट | श्रेणी | संख्या | fia | नंतर येत असलेली 
वर्ग शिल्लक पद संख्या 
करावया | राहणारी 
ची पदे पदे 
षि २ ३ 2 षु & 4 ८ ९ iia ० व्यि १ १२ १३ 
i शिक्षणाधिकारी गट ब | एस -१७: १ १ | शिक्षणाधिकारी । गट Bemis | एस -१७:|१ अस्थायी 
प्राथमिक, शिक्षणाधिकारी ४७६००- | अस्थायी | अस्थायी प्राथमिक, अधिकारी ४७६००- | पद 
जिल्हा परिषद १५११०० | पद पद जिल्हा परिषद | (जिवती पं.स.) १५११०० 
ठाणे चंद्रपूर 
2 | राज्य शौक्षणिक | गायन वादक ।क | एस-१४: | ४ १ ३ अस्थायी | । शिक्षणाधिकारी | अधिक्षक ब॒। एस-१४: ।१ अस्थायी 
संशोधन व शिक्षक ३८६००- | अस्थायी | अस्थायी | पदे प्राथमिक, (शा.पो.आ.) ३८६००- | पद 
प्रशिक्षण १२२८०० | पदे पद जिल्हा परिषद | (जिवती पं.स.) १२२८०० 
परिषद, चंद्रपूर 
महाराष्ट्र , पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


